महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, गट-अ, प्रशासन 
अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ 
स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.६९/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि.१७.०३.२०२०. 


वाचा :- १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.६९/१६ अ, 
दि.२६.११.२०१९. 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.१०.२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये शासनसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आळे आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, गट-अ, प्रशासन अधिकारी संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१९ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त दि.०१.०१.२०१९ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध केल्यानंतर कोणत्याही 
प्रशासन अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे शासन निर्णय, 
साप्रवि दि.२१.१०.२०११ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, गट-अ, प्रशासन 
अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ 
नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन 
अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१०७६/१२,दिनांक २१/०६/१९८२ नूसार फक्त 
महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, गट-अ, प्रशासन अधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्याकरीता विचारात घेण्यात येईल. 
४. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, 
गट-अ, संवर्गातील प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) 
निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.६९/१६ अ 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००३१७११२२३०३४०१ असा आहे. सदर 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 


S U g r j V S a aa b h al j DN: CN = Sugriv Sambhaji Dhapate, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Agriculture And ADF 


D h a p at e Department 


Date: 2020.03.17 11:27:49 +05'30' 


(सु.सं.धपाटे) 
सोबत : परिशिष्ट-अ शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍ताळलय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक द्वारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 
३) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
४) उपसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१/१०/२०११ सोबतचे प्रपत्र “अ” 


प्रशासकोय अधिकारी, गट-अ संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ स्थित अंतीम (7181) ज्येष्ठतासूची 


7 Tat # - युक्ती | $ नियुक्त येष्ठ पैवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता | अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक @ 
प्रवर्ग बदलला (सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा 
असल्यास मर्यादीत मानीव 
त्याचा विभागीय दिनांक 
दिनांक ) परिक्षेद्वारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता 
क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्ष.) 
शक २ 3 v ष्‌ & (= || ८ ९ 1 ९०७ | 
g श्रीमती दुर्गावती रमेश मखरे अनु जम १७.११.१९६० | २४.०९.२०१३ | पदोन्नती |  - | ३०.११.२०१८ बी.ए. से.नि. 
खंड दि.०१.०१.२०९४ ते दि.३१.१२.२०१४ 
२ श्री.राजेश पोपटराव जाधव खुला २३.१०.१९७६ | २६.०९.२०१४ | सरळसेवेने | ०२.०९.२०१४ | ३१.१०.२०३४ बी एस्स शिका 
(२०१२) (रसायनशास्त्र) 
३ श्री.ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते खुला २१.०५.१९७५ | ०२.०९.२०१४ | सरळसेवेने | ०२.०९.२०१४ | ३१.०५.२०३३ एम.एस्सं शिका 
(२०१२) (मायक्रो) बी.लीब 
डु श्री.गजानन वसंतराव पाटील इ.मा.ब. २४.०९.१९७५ | १२.०९.२०१४ | सरळसेवेने | १२.०९.२०१४ | ३०.०९.२०३३ एम.एस्सी. | 
(2082) (जेनेटिक्स व पॉल्ट 
ब्रीडींग) 
खंड दि.०१.०१.२०१५ ते दि.३१.१२.२०१५ 
ण श्री. बाबुराव रामराव कोपलवाड | वि.मा.प्र. | १५.०१.१९५८ | २५.०६.२०१५ | पदोन्नती |  - | ३१.०१.२०१६ बी.ए. से.नि. 
& श्री. शिवाजी बबन वाघमोडे TT. (अ) | ०२.०६.१९५७ | २४.०६.२०१५ | पदोन्नती |. - | ३०.०६.२०१५ बो.ए. से.नि. 
७ श्री. किशोर चुडामण तायडे अनु. जाती | १७.०९.१९६० | ०२.०७.२०१५ | पदोन्नती | - | ३०.०९.२०१८ एम.कॉम. से.नि. 
८ श्री.मोहन किसन जाधव वबि.जा. (अ) | १०.०५.१९५८ | ०९.११.२०१५ पदोन्नती |  - | ३१.०५.२०१६ | एम.ए.(अर्थशास्त्र) से.नि. 
९ श्री. प्रभु रतन दराडे भ.ज.(ड) | ३०.०७.१९५७ | २९.०७.२०१५ | a ३१.०७.२०१५ | बी.ए.(ऑनर्स) से.नि. 
एम.एस.डब्ल्यू 


